मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४, व मुंबई-पुणे 
'दुतगती महामार्गावर पोलीस अधिकाऱ्यांना खटले 
भरण्याचे अधिकारास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
आदेश क्रमांकःटिआरए ०४९९/सीआर-१०२/पोल-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक:- | जानेवारी, २००६ 


वाचा;- १) शासन आदेश, गृह विभाग क्र.ठिआरए ०४९९/सीआर-१०२/पोल-८,दि.३०.८.२००२. 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, समक्रमांक दि.१५.३.२००१. 
३) शासन आदेश, गृह विभाग, समक्रमांक दि.१५.२.२००२. 
४) शात्तन आदेश, गृह विभाग, समक्रमांक दि.६.६.२००३. 
५) शासन आदेश, ye विभाग, समक्रमांक दि.२५.१०.२००४. 
६) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.विपोमति (वा)/४५/नियो/२००५-२८८, दि.२३.२.२००५. 


आवेश 


मोटार वाहने अधिनियम १९८८ व त्याखालील नियमानुसार खटले भरण्यासाठी प्रदान 
करण्याबाबतये अधिकार शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.टिआरए ०४९९/सीआर-१०२/पोल-८, 
दि.३०,८.२००० नुसार मुंबई पुणे द्रुतगती महांमार्ग व मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ वर, कार्यरत 
,असणा-या महामार्ग पोलीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-यांना देण्यात 
आलेले आहेत. सदर अधिकारास यापूर्वी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली असून आता 
दि.३१.१.२००८ पर्यंत याद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
(प्र. ता. गौड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, We विभाग. 

प्रति, ी 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, 

पोलीस अधिक्षक, नहामार्ग पोलीस ठाणे/पुणे. 

पोलीस अधिक्षक, रायगड/ पुणे (ग्रामीण), 

उप सचिव (परिवहन-२), गृह विभाग. 

निवड नस्ती (पोल-८) 


Dilyogesh\2006\Varmary/3.1.2006 8 


